झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गतच्या निवासी 
पुनर्वसन सदनिका विहित मुदतीनंतर हस्तांतरण 
करताना आकारवयाच्या हस्तांतरण शुल्कात कपात 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८७/झोपसु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 09 फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ :- गृहनिर्माण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८७/झोपसु-१, दि.१५.१२.२०२३. 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील, “झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या परिपत्रक्र 
क्र.१४५ अन्वये निश्चित केलेले हस्तांतरण शुल्क (Transfer Fees) रु.१,००,०००/- वरुन रु.५०,०००/- इतके 
निश्चित करण्यात येत आहे.” ऐवजी “झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या परिपत्रक्र क्र.१४५ अन्वये निवासी 
पुनर्वसन सदनिकांच्या हस्तांतरणासाठी निश्चित केलेल्या हस्तांतरण शुल्कात कपात करून ते सरसकट 
रु.५०,०००/- इतके करण्यात येत आहे”, असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२०११८४६०१७७०९ असा आहे. हे 
शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SUNIL BABURAO TUMBARE 
S U N | | BAB U RAO DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOUSING 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=6db48f86ab804a2f08a49a53d5dddd92f7dca38c78a21ad05da4 
51€33813593c, postalCode=400 


TUMBARE a 
(सु. बा. तुंबारे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
३. मा. मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. मा.मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. आयुक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 
७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, प्रशासकीय इमारत, अनंत काणेकर 
मार्ग, वांद्रे (पूर्वी मुंबई-५१. 
८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, ठाणे. 
९. निवडनस्ती/ झोपसु-१. 


